सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र गट-ब 
(राजपत्रित) यांचे बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न ,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. बदली- २०२० / प्र.क्र. ६६ / ग्रासं-३ 
मादाम कामा मार्ग ,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.. 
दिनांक - २८ ऑगस्ट, २०२०. 
शासन Seat -: 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांचे बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) (दोन) व ४(५) मधीळ तरतुदीनुसार बदली 
करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने खालील सहायक नियंत्रक यांची विनंती बदली त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र ४ मधीळ पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिका-याचे नाव सध्याच्या पदावर कार्यरत बदलीचे ठिकाण 
असल्याचे ठिकाण 
aa 2 3 Pee ee 


q श्री. सतीश यादवराव अभंगे | सहायक नियंत्रक, वैध मापन सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, 
शास्त्र, अकोला, जि. अकोला । लातूर, जि. लातूर 


2. संबंधीत सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांनी कार्यरत पदाचा कार्यभार संबंधीत उप नियंत्रक 
यांचेकडे सुपूर्द करुन बदलीचे ठिकाणी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता हेच HAAS आदेशा 
समजून तात्काळ रुजू व्हावे व आपला रुजू अहवाल नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना तसेच 
शासनास त्वरीत सादर करावा. 


३. उपरोक्‍त सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी 
अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल व 
विनावेतन करण्यात येईल. तसेच त्यांच्या सेवेचा खंड पडण्याची grea देखिल नाकारता येत नाही, याची जाणीव 
संबंधीतांना करुन देण्यात येत आहे. 


४. संबंधित अधिका-यांना नवीन पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणेसाठी पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता तसेच 
इतर अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 


षु. नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र यांना कळविण्यात येते की, संबंधीत सहायक नियंत्रकाने पदभार सोडल्याचा 
व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहित काळलवधीत संबंधीत अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी 
रुजुन झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करावे, जणेकरुन संबंधितांविरुध्द शिस्तमंगविषयक कारवाई 
त्वरीत करणे शाक्य होईल. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) PAH, १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या 
अधिका-यांचे रेजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत / मंजुर करु नयेत. 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली- २०२० / प्र.क्र. ६६ / ग्रासं-३ 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२००८२८१७३५०३९७०६ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHESHRAO BHASKAR KUTE 
a, 


SHESHRAO  :- 

BHASKAR KUTE जल 
(शे. भा. कुटे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


19c79c52e07ad200¢3250 


342824e4faal18ed 
)D CIVIL SUPPLY AND CONSUMER 
)\VERNMENT OF MAHARASHTRA, 


प्रति, 


न्न 


) श्री. स. या. अभंगे, सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, अकोला, जि. अकोला. 
(नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांचे मार्फत) 


प्रत -: 


-O 


नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (यांना आवऱ्यक त्याकार्यवाही करीता) 
उपनियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई / अमरावती / औरंगाबाद 

महालेखापाल -१) लेखा व अनुज्ञेयता ( महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल -१) लेखा परिक्षा ( महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती / औरंगाबाद 

निवड नस्ती, कार्यासन ग्रासं-३. 


AN AD 


mn ढी 


S oC 
>> <:-- << >>> SP > aS 


पृष्ठ २ पैकी २ 


